आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत.. 
२०२२-२०२३ 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: सकआ-२०२१/प्र.क्र.३१/आस्था-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा:- १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सकआ-२०२१/प्र.क्र.३१/आस्था-२, 
दिनांक १७.०३.२०२२ 
२. आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे याचे पत्र क्र.सकआ/आस्था-६/मावक/अस्थायी पदे/ 
मंजुरी-२२-२३/२०२२-२३/का-६/२०१६, दिनांक ०६.०७.२०२२ 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक १८.०८.२०२२ 


शासन निर्णय:- 


आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील अनुक्रमे ६४७६ अस्थायी पदांना दिनांक 


१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधीन दिनांक १७.०३.२०२२ च्या 


शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. 


र. area निर्णय, वित्त विभाग दिनांक १८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना त्याच्या 


आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 


करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आळेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात 


असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


देण्याचे अधिकार सर्व प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


३. यास्तव आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील मुदतावाढीसाठी प्रस्तावित 


केलेल्या सोबतच्या विवरणत्रे अ-ते ड मधील ६४७७ अस्थायी पदांना खालील अटी व शातींच्या अधीन 


राहून दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ-२०२१/प्र.क्र.३१/आस्था-२ 


os 


१. कार्यकारी पदे वगळून अन्य अस्थायी पदे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त नसल्याच्या 


धारणेच्या अधीन राहून सदर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२.अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजुर केली आहेत, त्यांचे 


पालन करण्यात यावे. 


३. अधिसंख्य पदावरील अधिकारी/कर्मचारी यांना जसजसे इतर पदांवर ज्या दिनांकापासून 


सामावून घेतले जाईल त्या दिनांकापासून Taal अधिसंख्य पदे आपोआप रद्द होतील. 


उपरोक्त पदांसाठी होणारा खर्च खालीलपैकी संबंधित ळेखाशिर्षाखाळी सन 2022-23 या वर्षी 


मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा- 


१) मागणी क्र. एन-३ 


२२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक याचे कल्याण 


लेखाशिर्ष 


अ 


०१ -अनुसूचित जातींचे कल्याण 


००१- संचालन व 
प्रशासन 


(०१) समाज कल्याण । (09)(09) सामाजिक न्याय | २२२५ ००९२ 
संचालनालय संचालनालय 


(०१)(०२) अनुसूचित | २२२५ 0908 
जातीकरीता असलेल्या विशेष 
घटक योजनांसाठी शाखा 


(03)(08) सामाजिक न्याय | २२२५ ०११८ 
संचालनालय (मागासवर्ग दक्ष) 


(०२) जिल्हा परिषदांना | (02)(09) महाराष्ट्र राज्य | २२२५ ०१३६ 
आस्थापना अनुदाने । जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१ 
यांच्या कलम १८३ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदान 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ-२०२१/प्र.क्र.३१/आस्था-२ 


षु. (०२)(०२) जिल्हा परिषदांचे (२२२५ डी०५५ 
समाज कल्याण अधिकारी यांचे 
वेतन व भत्ते 
६. (08) SEAT निवारण डॉऊ- आंबेडकर समता २२२५ ०६३७ 
विचारपीठाची स्थापना 
9. (०३)नागरी हक्क (०३)(०१) नागरी हक्‍क संरक्षण | २२२५ ०१५४ 
अधिनियमाच्या अंमळ । कायदा अंमलबजावणी करीता 
बजावणी करीता यंत्रणा । यंत्रणा 
८. (03)(08) सामाजिक न्याय | २२२५ ३४७६ 
संचालनाळय(मागासवर्गशाखा) 
९. । २७७-शिक्षण (०१) वसतिगृहे (०१)(०१)अनुसूचित जातीतील | २२२५ ०२८१ 
मुळे व मुली यांच्याकरीता 
असलेल्या छासकीय 
वसतिगृहाचे परिक्षण 
i (03)(93) अनुसूचित जातीतील | 2224 ३३४२ 
मुळे व मुली यांच्याकरीता 
शासकीय वसतिगृहे सुरु करणे 
व त्यांचे परीरक्षण 
श्‌ १. (०४) शिष्यवृत्त्या व (०४(०८) सफाई व्यवसायात | २२२५ २२२८ 
विद्यावेतने काम करणा-या पालकांच्या 
मुलांकरिता शाळा 
१२. (१०) शासकीय निवासी | (१०)(०१) अनुसूचित जातींच्या २२२५ डी ११७ 
शाळा - पंचवार्षिक मुलांसाठी व मुलींसाठी नवीन 
योजनांतर्गत योजना | शासकीय निवासी शाळा सुरु 
करणे 
१३. | ७८९- अनुसूचित जाती | (04) भारतरत्न डा. | (०५) (०१ भारतरत्न २२२५ एफ२२७ 
घटक योजना बाबासाहेब आंबेडकर ५ क 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
समता प्रतिष्ठानची 
समता प्रतिष्ठानची स्थापना 
स्थापना 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ-२०२१/प्र.क्र.३१/आस्था-२ 


ब॒ ।०:३, मागासवर्गाचे कल्याण 
१४. । ००१, संचालन व (०१ विमुक्त जाती । (०१) (०२) राज्य मागासवर्ग | २२२५ एफ३५२ 
प्रशासन भटक्या जमाती, आयोग 
इतर मागासवर्ग व 
१५. (09)(09) विमुक्त जाती भटक्या | २२२५ ई ७९५ 
विशेष मागास प्रवर्ग 
यांचे जमाती व इतर मागासवर्ग व 
यांचे कल्याण 
विशेष मागास प्रवर्ग 
संचालनालय 
१६. | २७७, शिक्षण (०५) वसतिगृहे (04)(09) आर्थिकदृष्ट्या | २२२५ 0293 
मागासलेल्या मुलामुलींसाठी 
वसतिगृहे सुरु करणे व त्यांचे 
परिरक्षण करणे. 
१७. | ८००- इतर खर्च (०१) SI. बाबासाहेब | (0.9)(09) परिरक्षण व २२२५ ३६४५ 
आंबेडकर राष्ट्रीय व्यवस्थापन 
स्मारक, महाड 
२) मागणी क्र. एन-३ 
२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
अ.क्र. | लेखाशिर्ष 
अ ०२- समाज कल्याण 
१८. | १०५- दारुबंदी (०१) दारुबंदी व प्रचारकार्य ।(०१)(०१) दारुबंदी | 2234 ०१०४ 
प्रचारकार्य 
१९. | १९०- सार्वजनिक | (७१ समाज कल्याण | (०१) (०१) गोपीनाथ मुंडे २२३५ सी५१९ 
क्षेत्रातील व इतर [संस्थांना अनुदाने ऊसतोड कामगार 
उपक्रमांना वित्तीय सहाय्य महामंडळास वित्तीय 
सहाय्य (कार्यक्रम) 


& र 


प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दिनांक १८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ-२०२१/प्र.क्र.३१/आस्था-२ 


&. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९२३१७२०४९५५२२ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 


AS HWINI BHIM RAO DN: CN = ASHWINI BHIMRAO YAMGAR, C = IN, S 


सोबत:- (विवरणपत्र अते ड) VAMGAR ae ‘ui 
(अश्विनी यमगर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 


आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 


. संचालक, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग 


कल्याण संचालनालय, पुणे 
सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 


. सर्व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण 

. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञयेता) मुंबई/नागपुर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. 
१०. 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


११. वित्त विभाग, व्यय-१४/अर्थसंकल्प-७/आपुक, मंत्रालय, मुंबई 
१२. कक्ष अधिकारी (मावक/अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई-३२ 


१३. निवडनस्ती आस्था-२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


समाज कल्याण आयुक्तालयस्तरावरील अस्थायी पदांची माहिती विवरणपत्र- अ 


१ भभ भभ dd del भभ dd ddd dil 


E 


समाज कल्याण 
आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे 


[करडास स्का [ee 
Cee oe a ae ee ee ee eee 
ei 0 00. ee nee 0. ae क क. 
५ ine] 0.00 |. AI ee 
a 

| 
eee ET याच्या या कयाला 

८4 
ee eT = = 
७.०... क 55 कयाय आळ aa, का 
eC 


कारने रे 
/4२७॥९१| ERK 


द 
च 
ee 
ee 
o 
o 
o 
o 
g 
Ez 


अस्थायी पदांची माहिती प्रादेशिक कार्यालय व समाज कल्याण अधिकारी, 


Ble टार 


प्रादेशिक उपायुक्‍त 
समाज कल्याण,मुंबई 


समाज कल्याण,,पुणे 
प्रादेशिक उपायुक्त, 
समाजकल्याण, नासिक 
प्रादेशिक उपायुक्त, 
समाज कल्याण, 
प्रादेशिक उपायुक्त, 
समाज कल्याण, नागपूर 
प्रादेशिक उपायुक्त, 
समाज कल्याण, लातूर 


= 
fe 
16 
प्र 
प 
B 


E 
iB 
wv 
Is fz 
Ee 6 


प्रादेशिक उपायुक्त, 


PB 
ष्ट 
is 
प्र 
3 
ग्र 


एकूण 


छि 
::) 


अस्थायी पदांची माहिती सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण कार्यालय विवरण पत्र -इ 


& 2 ०” > fo} a~ ०” 


व 
(0) 
elie 

ey 

2 

ie 

ie 

च्च 

प 

(थि 

चि 

० 

चि 

क 

वि 

a 

ie 


[सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
सिंधुदूर्ग 
[सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
[पालघर 


[सहाय्यक आयुक्त, समाज 
|कल्याण,मुबईशहर 
२ ।सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई 
[उपनगर 
ie ee 00. ह feast pes ae 
y ।सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
रायगड 
७५ ।सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
रत्नागिरी 
| | | 
७006.. RES 
Q ।सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
[सातारा 
[सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
[सांगली 
[सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
[सोलापूर 
QQ |सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
कोल्हापूर 
९३ ।|सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
नासिक 
ळक शिव व्वहिती 
Qu ।सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
[जळगांव 
९६ |सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
नंदूरबार 


nea 


RYE 1०922५२ ७३10 Bd) 


RR] 11122५२ bib 


( Bajeky प्र: 
3४५२ 18916) '२]'५२/५२४ ९) dhl 


३ 


१९ |सिहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
अकोला ३ ३ १८ 


२ 


QQ सिहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
[यवतमाळ 3 २ १८ 


(२-६ -७२८)७५ 
उह) १२७९] 10122५२ १३ पोळे 


(114118) 1५०६ bide} 


४2-२1 १६५२३ 


whe ५२२१३ 


[सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
अहमदनगर 3 २ 3 २ २ २ २३ 
१९८ |सिहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
अमरावती १९ 
3 २ 
Qo [Meas आयुक्त, समाज कल्याण, 
[वाशिम 3 
२२ सिहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
[बुलढाणा 3 3 १८ 
२३ सिहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
नागपूर ३ २ 
२४ |सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, वर्धा 
3 २ 
२५ ।सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, भंडारा 
3 २ 
२६ ।सिहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
गोंदिया 3 २ 
२७ सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, चंद्रपूर 
3 २ Re 
२८ सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
गडचिरोली 3 २ २ १९ 
२९ सिहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
त 
औरंगाबाद 3 3 १९ 
Zo [सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
जालना 3 3 २ २० 
३१९ ।सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, बीड 
3 २ Re 
३२ सिहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
[परभणी 3 २ 
३३ |सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, लातूर 
3 3 २ २० 


[सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 


उस्मानाबाद 


[सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
Re च 
[हिंगोली 


[सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नांदेड 


अ.क्र. 


१२ 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद,कार्यालयनिहाय व पदनिहाय अस्थायी पदांची माहिती दर्शविणारे विवरणपत्र- ई 


रि E E 3 


x 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद, ठाणे 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद, 
रायगड 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद, 
रत्नागिरी 

जिल्हा 

~<) 


x 


so 


od 

od 
य 

od 

त्न 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषदि 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद, 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,जिल्हा परिषद, पुणे 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद, 
सातारा 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद, 
सांगली 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद, 
[सोलापूर 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद, 
कोल्हापूर in 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद, 
नासिक 
जिल्हा कः जिल्हा “3 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद, धळे 


(2 


ap 
rc 
=| 
+ 
ss 


श्र 
3 
fu 
A 
ss 


3, 
4 
yal 
ao 
Be, | ees क्र | क क्र 


x 


a 
-]-]-|-]-]-]-]-]-]-[-f- कार्यालय अधिक्षक 
a 
oo) oo) > > > > र > > > > > 
एकण 
> 


अ.क्र. 


g 
g 


१३ 
v 
ष्‌ 

gq 

26 

२० 


२ 


vw 


२२ 
२३ 

v 
२ 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद. 
जिल्हा 


३१९४ 
ल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद 
नंदूरबार 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद 
अहमदनगर 
जिल्हा 
जिल्हा 
जिल्हा 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद, 


4 
>) 
ब 


व्रि 


अमरावती 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, परिषद 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी , 
'परिषद,यवबतमाळ 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद 
'बाशिम 

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद 
'बलढाणा 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद, 
नागपूर 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद,वर्धा 

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद, 
भंडारा 

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा 
'परिषद,गोंदिया 

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद, 

चंद्रपूर 


g 


g 
x, 
4 


4 


gq 


- - - - - - - - - - - - a वाहन चालक 


> 2 > ve > 
oo ao oo ao ao 


~ 
a 


~ ~ ~ ~ ~ 
x oo oo ao oo 


~ 
ao 


wo 
ss 
एकण 
> 


अ.क्र. 


aw 
aw 


: iE E A 
रं - | : 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद. 
गडचिरोली 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद 
औरंगाबाद 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद 
जालना 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद, बीड Pel | xa 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा र 
'परिषद,परभणी र 


vw 


vw 


vw 


vw 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद,लातर 


vw 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद,नांदेड 


vw 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा 
'परिषद,उस्मानाबाद 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परिषद. 
हिंगोली 


vw 


vw 


aw 
वाहन चालक 
eo) 
se x a x a x a x se 
UPU 
> 


“ 


a 
Hie 
4 
au 
xX 
रि 
au 
x 
m 
रि 
au 
x 


१०२ &Ro 


कार्यालयनिहाय व पदनिहाय अस्थायी पदांची माहिती दर्शविणारे विवरणपत्र-उ 


सफाई व्यवसायात काम करणा- 
या पालकांच्या मुलांकरीता 
निवासी शाळा येरवडा, पुणे 


सहाय्यक आयुक्‍त, |सफाई व्यवसायात काम करणा- 
समाज कल्याण, ।या पालकांच्या मुलांकरीता 
नागपूर निवासी शाळा नागपूर 


विजाभज इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालयातील अस्थायी पदांची माहिती विवरणपत्र- ऊ 


समाज कल्याण आयुक्तालय, म.रा.पुणे यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांची माहिती दर्शविणारे विवरणपत्र-ए 


कार्यालयाचे नांव i ग्रंथपाल | Ts | वाहनचालक गा सहाय्यक 
प्राध्यापक 


oe Wee ee |e a 0. त.) 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
संशोधन व प्रशिक्षण री २ १२ 


विवरणपत्र- ए-१ 
कार्यालय | लघुलेखक-| कनिष्ठ 
अधिक्षक 


ae 
ae... 
ee 

=" 
eee 
न ल् 
री ज्वलन 
"||. ब 


“ 


= 


3 


मुंबई शहर संत मिराबाई मुलींचे 

वसतिगृह,मुंबई 

मागासवगीय मुलींचे शासकीय 

वसतिगृह, मुंबई ७७७७९७७७७७ 

3 ।मागासवगीय मुलांचे शासकीय 

i eee 
a hI ue 
वसतिगृह वरळी ११६ मुंबई 

मुंबई उपनगर संत एकनाथ मुलांचे वसतिगृह 
yp fa "७. ७ कतल 


महात्मा ज्योतीबा फुले मुलांचे 
शासकीय वसतिगृह, जोगेश्वरी मुंबई 
उपनगर 


मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह 
उल्हासनगर, जि.ठाणे 
मागासवगीय मुलींचे शासकीय 
वसतिगृह, भिंवडी, जि.ठाणे 


EEE 


मागासवगीय मुलींचे शासकीय 
शासकीय मागासवगीय मुलांचे 
शासकीय मागासवर्गीय मुलांचे 


शासकीय मागासवगीय व | 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 

शासकीय वसतिगृह, भिवडी, जिल्हा 

ठाणे 


अ.क्र. 
जिल्हयांचे नांव 


शासकीय मागासवगीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, ठाणे जिल्हा ठाणे 


३ 


शासकीय मुलांचे वसतिगृह, महाड, जि 
रायगड 


BV |रायगड 


शछासकीयमागासवर्गीय आर्थिकदृष्टया 
मागासवर्गीय मुलींचे 


वसतिगृह,अलिबाग, जि. रायगड 


अ.क्र. 

जिल्हयांचे नांव 

वसतिगृहाचे नांव 
गृहप्रमुख 
गृहपाल 


१८ |शासकीय मागासवर्गीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, सुधागडपाली , 
जिल्हा रायगड 


शासकीय मागासवगीय मुलांचे 
वसतिगृह,अलिबाग, जिल्हा रायगड 


५  ।रत्नागिरी 


मागासवगीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह जेलरोड, रत्नागिरी 


मागावर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, 
चिपळूण, कराड रोड, खेर्डी, 
बहादूरशऐेखनाका ता.चिपळूण, जिल्हा 
रत्नागिरी 


अ.क्र. 
जिल्हयांचे नांव 


२३ |शासकीय मागासवर्गीय मुलाचे 
वसतिगृह,देवरुख ता. संगमेश्वर,जिल्हा 
रत्नागिरी. 


२४ |शासकीय मुलांचे वसतिगृह, 
बाजारपेठरोड , मंडणगडरोड, जिल्हा 
रत्नागिरी 


२५ ।शासकीय मागासवर्गीय मुलांचे 
वसतिगृह, चिपळूण,कराडरोड 
खेर्डी,ता.चिपळूण, जिल्हा रत्नागिरी. 


२६ ।शासकीय मागासवर्गीय मुलाचे 
वसतिगृह, ,रायपाटण, ता. राजापूर 
जिल्हा रत्नागिरी. 


६ सिंधुदूर्ग २७ मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह ,वेंगुर्ला, 
जिल्हा सिंधुदूर्ग 


२८ |शासकीयमागासवर्गीय आर्थिकदृष्टया 
मागासवर्गीय मुलींचे 
वसतिगृह,सावंतवाडी, जिल्हा सिंधूदर्ग 


अ.क्र. 
जिल्हयांचे नांव 


२९ ।मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्टया माव 
मुलींचे शासकीय वसतिगृह,मालवण, 
जिल्हा सिंधुदूर्ग 


३० |शासकीय मागासवर्गीय मुलाचे 
वसतिगृह, कणकवली जिल्हा सिंधूदूर्ग 


३१ [areata मागासवर्गीय मुलांचे 
वसतिगृह, मालवण, जिल्हा सिंधुदूर्ग 


३२ |शासकीय मागासवर्गीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, कणकवली जिल्हा 
सिंधुदूर्ग 


७ पुणे संत ज्ञानेश्वर मुलांचे शावगृह, पुणे 
संत जनाबाई मुलींचे शावगृह, पुणे 
शासकीय माव मुलांचे वगृह, बारामती 

पुणे 


अ.क्र. 


जिल्हयांचे नांव 


वसतिगृहाचे नांव 
गृहप्रमुख 
गृहपाल 
अधिकारी (अर्धवेळ ) 


३६ मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय, 
वसतिगृह, येरवडा (जुने) हडपसर, पुणे | १ १ 
३७ ।शासकीयमागासवर्गीय आर्थिकदृष्टया 
मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह, 
इंदापूर, जिल्हा पुणे 


३८ ।मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय 

वसतिगृह, ,कोरेगांवपार्क , पुणे 

३९ ।|शासकीय मागासवर्गीय मुलांचे 
वसतिगृह, भोर, जिल्हा पुणे 


मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह, दौण्ड, 
जिल्हा पुणे : 
हि मागासवर्गीय आर्थिकदृष्टया 


मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगह , 
बारामती ,जि.पुणे 


र : i 


शासकीय मागासवगीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 


४३ 


शासकीय वसतिगृह, 
राजगुरुनगर ,जिल्हा पुणे 


शासकीय मागासवगीय मुलींचे 
शासकीय माव.आर्थिकदृष्टया माव 
मुलींचे वसतिगृह, कराड,जि.सातारा 


&८  ।सातारा 


जि. सातारा 


मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह,फलटण 
जि. सातारा 


8 


Le 


मागासवगीय मुलींचे शासकीय 
वसतिगृह, फलटण सातारा 
मागासवगीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह , खटाव, जि. सातारा 

yo मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह, कोरेगाव ,जिल्हा सातारा 


& 
८ 
88 


मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह, कराड, 


ee ee 5. | eee 
७ ०02). ee ee | See 


Pe | 
el 


ea 


अ.क्र. 

जिल्हयांचे नांव 

वसतिगृहाचे नांव 
गृहप्रमुख 
गृहपाल 


५३ ।मागासवर्गीय आर्थिकदृष्टया 
मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगह ,वाई, १ 
जिल्हा सातारा 
९ सांगली ५४ areata माव मुलांचे वसतिगृह 
च 

मागासवर्गीय मुलांचे 

मागासवर्गीय मुलांचे 
वसतिगृह,,इस्लामपूर, जिल्हा सांगली 


हं 
७ ।मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्टया माव 

मुलींचे शासकीय वसतिगृह, इस्लामपूर 
| 


जिल्हा सांगली 


शासकीय मागासवर्गीय मुलांचे 
वसतिगृह, तासगांव जिल्हा सांगली 


अ.क्र. 


जिल्हयांचे नांव 


मागासवगीय मुलींचे 
वसतिगृह,कवठेमहांकाळ ,जिल्हा 
सांगली 

मागासवर्गीय आर्थिकदृष्टया 
मागासवर्गीय मुलींचे 
वसतिगह,तासगांव, जिल्हा सांगली 


शासकीय मागासवगीय मुलांचे 
वसतिगृह,शिराळा जिल्हा सांगली 


शासकीय मागासवगीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, आटपाडी, जिल्हा 
सांगली 

मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह, कडेगांव, ता. कडेगाव, 
जिल्हा सांगली 

मागासवगीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह, सोलापूर 


३ 


६४ 


१० |।सोलापूर णं 


शासकीय माव मुलांचे वगृह, बार्शी 
सोलापूर 


अ.क्र. 
जिल्हयांचे नांव 
वसतिगृहाचे नांव 
गृहप्रमुख 
गृहपाल 
अधिकारी (अर्धवेळ ) 


६६ |शासकीय माव. आर्थिक दृष्टया माव 
मुलींचे वसतिगृह, पंढरपूर, जि.सोलापूर 


६७ ।मागासवगीय मुलींचे शासकीय 
वससतिगृह, माढा, जिल्हा सोलापूर 


६९ ।मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह, करमाळा, जिल्हा सोलापूर 


मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्टया माव 
मुलींचे शासकीय वसतिगृह, 
अक्कलकोट, जिल्हा सोलापूर 


७२ ।शासकीय मागासवर्गीय मुलांचे 
वसतिगृह,पंढरपूर जिल्हा सोलापूर 


अ.क्र. 

जिल्हयांचे नांव 

वसतिगृहाचे नांव 
गृहप्रमुख 
गृहपाल 


७३ |शासकीय मागासवर्गीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, बार्शी, जि. 
सोलापूर 


मागासवगीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह, बार्शी जिल्हा सोलापूर 


मागासवगीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह, आजरा,जिल्हा कोल्हापूर 


७८ ।शासकीयमागासवर्गीय आर्थिकदृष्टया 
मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह, : 
हातकणंगले, जि.कोल्हापूर र g र g २ १ | ७ 


अ.क्र. 


जिल्हयांचे नांव 


मागासवगीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह ,शिरोळ, जि. कोल्हापूर 


मागासवगीय मुलांचे शासकीय 


मागासवर्गीय आर्थिकदृष्या मागासवर्गीय 
मुलींचे वसतिगह ,गडहिग्लज, जिल्हा 
कोल्हापूर 


शासकीय मागासवर्गीय मुलांचे 
वसतिगृह, चंदगड,जिल्हा कोल्हापूर 


शासकीय मागासवर्गीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, गारगोटी, जिल्हा 
कोल्हापूर 


शासकीय मागासवर्गीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलांचे 
शासकीय वसतिगृह, गारगोटी, जिल्हा 
कोल्हापूर 


सफाई कामगार 


अ.क्र. 


1 


शासकीय मागासवर्गीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, जसिंगपूर, जिल्हा 
कोल्हापूर 


वसतिगृह, लासलगांव, जि.नासिक 


मागासवगीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह, जिल्हा नासिक 8 


१२ ।नासिक ८६ ।शासकीय माव.आर्थिकदृष्टया माव 
मुलींचे वसतिगृह, मालेगांव, नासिक 

मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय 

८९ ।मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय 
वसतिगृह, नासिक,जि.नासिक 


९० |शासकीय मागासवर्गीय मुलांचे 
वसतिगृह,मालेगांव,जिल्हा नासिक 


१३ धुळे ९१ ।मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह, जिल्हा धुळे 


शि 
“| 
“| 


अ.क्र. 

जिल्हयांचे नांव 

वसतिगृहाचे नांव 
गृहप्रमुख 
गृहपाल 


९२ ।मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय १ 
वसतिगृह, जिल्हा धुळे 

९३ |शासकीय मागासवर्गीय मुलांचे १ 
वसतिगृह, शहादा,जिल्हा धुळे 


९४ ।शासकीय मागासवर्गीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, साक्री, जि.धुळे 


६ ।शासकीय माव.आर्थिकहष्टया माव 
मुलींचे वसतिगृह, चाळीसंगाव, 
जि.जळगांव 


आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलांचे 
शासकीय वगृह,बोधवड, जिल्हा 
जळगांव 


9 


मागासवगीय मुलींचे शासकीय 
वसतिगृह, भुसावळ जिल्हा जळगांव 


अ.क्र. 
जिल्हयांचे नांव 


१६ |अहमदनगर 


शासकीय माव मुलांचे वसतिगृह 
अहमदनगर 


1 


शासकीय मागासवर्गीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, रावेर, जि.जळगांव 


शासकीय मागासवर्गीय मुलींचे 
वसतिगृह, भुसावळ,जि.जळगांव 


G 


अ.क्र. 


जिल्हयांचे नांव 


छासकीयमागासवर्गीय आर्थिकदृष्टया 
मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह, 
पारनेर, जिल्हा अहमदनगर 


मागासवगीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह , होवगाव, जिल्हा अहमदनगर 


शासकीय मागासवर्गीय मुलांचे 
वसतिगृह,पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर 


मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्टया माव 
मुलींचे शासकीय वसतिगृह, नेवासा, 
जिल्हा अहमदनगर 


मागासवगीय मुलींचे वसतिगृह , 
कोपरगांव, अहमदनगर 


शासकीय मागासवगीय मुलांचे 
वसतिगृह, जामखेड, जिल्हा 
अहमदनगर 


अ.क्र. 
जिल्हयांचे नांव 


११३ |शासकीय मागासवर्गीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, कर्जत, 
१७ अमरावती मागासवगीय मुलांचे वसतिगृह, 
अचलपूर, जि.अमरावती 8 
११५ ।|शासकीयमागासवर्गीय आर्थिकदृष्टया 
मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह, १ 
चांदूरबाजार, जि. अमरावती 
११६ ।मागासवगीय आर्थिकदृष्टया माव मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, धामणगांव , १ 
जिल्हा अमरावती 


शासकीय मागासवर्गीय मुलांचे 
वसतिगृह,नांदगाव खंडेश्वर, जि. 
अमरावती 


११९ ।मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्टया 
मागासवर्गीय मुलींचे 
वसतिगृह,मोर्शी,जिल्हा अमरावती र र र र 


अ.क्र. 

जिल्हयांचे नांव 

वसतिगृहाचे नांव 
गृहप्रमुख 
गृहपाल 


१२० ।|झासकीय मागासवगीय मुलांचे 
वसतिगृह, धारणी जिल्हा अमरावती 


१२१ |शासकीय मागासवर्गीय मुलांचे 
वसतिगृह, चांदूररेल्वे जिल्हा अमरावती 


१२२ ।|शासकीय मागासवर्गीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, वरुड, जिल्हा 


१२३ |शासकीय मागासवर्गीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे १ 
शासकीय वसतिगृह, तिवसा, जिल्हा 


Ea 

poe 

Ea 

Ea 
av 


१८ ।अकोला १२५ ।मागासवगीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह, अकोला 


१२६ ।शासकीय माव.आर्थिकदृष्टया माव 
मुलींचे वसतिगृह, अकोट, जि.अकोला 


अ.क्र. 


जिल्हयांचे नांव 


वसतिगृहाचे नांव 
गृहप्रमुख 
गृहपाल 


१२७ ।मागासवरगीय मुलींचे शासकीय 

वसतिगृह, अकोट जिल्हा अकोला १ 
१२८ ।मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय 

वसतिगृह, अकोला र 
१२९ ।|शासकीय माव मुलांचे वसतिगृह, 

कारंजालाड, जि.अकोला १ 
१३० ।मागासवगीय मुलींचे वसतिगृह, 

मुर्तीजापूर ,जि.अकोला शं 
१३१ ।शासकीय मागासवर्गीय व 

आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे १ 

शासकीय वसतिगृह,मंगरुळपीर 


१३२ ।|शासकीय माव.आर्थिकदृष्टया माव 


ie आ. होगी तती 


अ.क्र. 
जिल्हयांचे नांव 
वसतिगृहाचे नांव 
गृहप्रमुख 
गृहपाल 
अधिकारी (अर्धवेळ ) 


934 ।शासकीयमागासवर्गीय आर्थिकदृष्टया 
मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह, वणी , 
जि. यवतमाळ 
१३६ ।मागासवर्गीय आर्थिकदृष्टया माव मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, दिग्रज, जिल्हा १ 
यवतमाळ 
| वि दि 


मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्टया 


मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह , 
यवतमाळ 


शासकीय मागासवर्गीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, घाटंजी, जिल्हा 


२१ बुलढाणा 


अ.क्र. 


जिल्हयांचे नांव 


वसतिगृहाचे नांव 


१४३ |शासकीय मुलांचे वसतिगृह,खामगांव, 
बुलढाणा. 


शासकीय माव.आर्थिकद्ृष्टया माव 


मुलांचे वसतिगृह, खामगांव, बुलढाणा 


१४५ 


pe) 
०८ 
mM 


मागासवगीय मुलीचे वसतिगृह , 
देऊळगांवराजा , जि.बुलढाणा 


शासकीय मागासवगीय मुलांचे 
वसतिगृह, शेगाव, जिल्हा बुलढाणा 


2 | 3 


8 
१४९ |शासकीय मागासवगीय मुलांचे 
वसतिगृह,नांदूराजिल्हा बुलढाणा 


० |शासकीय मागासवर्गीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, चिखली, 


टू 
88 
4 


जि.बुलढाणा 


शिंक 8 


अ.क्र. 
जिल्हयांचे नांव 


रि 
२२९ ।नागपूर १५१ [aa चोखामेळा मुलांचे वसतिगृह, 
नागपूर 


१५२ ।संत मुक्ताबाई वसतिगृह, नागपूर 


१५३ ।|शासकीय माव.आर्थिकदृष्टया माव 
मुलांचे वसतिगृह, काटोल, जि.नागपूर 


१५४ ।मागासवगीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह, उमरेड, जिल्हा नागपूर 

१५५ ।मागासवगीय मुलींचे शासकीय 
वसतिगृह, नागपूर 

१५६ ।मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह, नागपूर 


१५७ ।मागासवगीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह, जिल्हा नागपूर 


१५८ ।मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्टया माव 
मुलींचे शासकीय वसतिगृह,नागपूर 


अ.क्र. 
जल्हयांचे नांव 


२३ वर्धा 


वसतिगृहाचे नांव 


५९ |मागासवर्गीय मुलींचे 
वसतिगृह,रामटेक, जिल्हा नागपूर 


मागासवगीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह, नागपूर 
१६१ ।|शासकीय मुलांचे वसतिगृहवर्धा , जिल्हा 


१६२ ।|शासकीय माव मुलांचे वसतिगृह 
दर्यापूर, जिल्हा वर्धा 


वसतिगृह,पूलगांव ता. देवळी, जिल्हा 
वर्धा 


उ elt 


शासकीय माव मुलांचे वसतिगृह 
तुमसर भंडारा 


१६९ ।मागासवगीय मुलींचे वसतिगृह,, 
साकोली, जिल्हा भंडारा 


&४॑ भंडारा झासकीय मुलांचे आर्थिकदृष्टया मा.व 
वसतिगृह, भंडारा 8 


शासकीय माव मुलांचे वसतिगृह 
वरोरा, जि.चंद्रपूर 


२६ faa 


षि 


चि मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह, गोंदिया bg (ह|. 


१७२ ।मागासवगीय मुलांचे वसतिगृह ,ब्रम्हपूरी , 
जिल्हा चंद्रपूर 


मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह , 
ब्रम्हपूरी, जिल्हा चंद्रपूर 


हि मागासवगीय व आर्थिकदृष्टया 


Is 
5 


1 


/ 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह,मूल, जिल्हा चंद्रपूर 


मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्टया 
मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह , 
आरमोरी जिल्हा गडचिरोली 


१८१ ।|मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्टया माव 
मुलींचे शासकीय वसतिगृह HAS, 
जिल्हा औरंगाबाद 


अ.क्र 
जिल्हयांचे नांव 
वसतिगृहाचे नांव 


१८२ ।मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह ,वैजापूर 
औरंगाबाद 


१८३ |शासकीय मागासवर्गीय मुलांचे 
वसतिगृह,,पैठण जिल्हा औरंगाबाद 


१८४ ।शासकीय मागासवर्गीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, सिल्लोडजिल्हा 
औरंगाबाद 


१८५ ।मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह, वैजापूर जिल्हा. औरंगाबाद 


२९ ।जालना १८६ ।शासकीय माव.आर्थिकदृष्टया माव 
ळू 
१८७ ।मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय 
he वसतिगृह, जालना 
१८८ ।मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय 
ie o 
१८९ ।मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय 
eee |. 


कनिष्ठ लिपीक 
स्वयंपाकी 
पहारेकरी 
पहारेकरी अर्धवेळ 
मदतनिस 
मोलकरीण 
शिपाई अर्धवेळ 
शिपाई 
सफाई कामगार 
एकूण 


|| LL 


मागासवर्गीय मुलींचे 
वसतिगृह,अंबडजिल्हा जालना 


३० बीड १९२ ।मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह, अंबेजोगाई बीड : 


बीड 


अ.क्र. 


कि ~~ 


वसतिगृहाचे नांव 
गृहप्रमुख 
गृहपाल 


१९७ ।मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्टया 
मागासवर्गीय मुलींचे 


वसतिगृह,आष्टी,जिल्हा बीड 


शासकीय मागासवगीय मुलांचे 
वसतिगृह,गेवराई,जिल्हा बीड 


१ 


३९ परभणी 
१ 


मागासवगीय मुलांचे शासकीय 
मागासवगीय मुलांचे शासकीय वगृह 
सेलू,परभणी 

शासकीय मागासवर्गीय मुलांचे 


वसतिगृह, कळमनूरी, जिल्हा हिंगोली 


Rc 
१९९ 
२०० 

g 
209 


२०२ ।शासकीय मागासवर्गीय मुलांचे 
वसतिगृह,बसमत जिल्हा हिंगोली. 


i 3 


203 ।|शासकीय मागासवर्गीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 


शासकीय वसतिगृह, गंगाखेड, जिल्हा 
परभणी 


३२ ।लातूर २०४ |शासकीय माव मुलांचे वगृह, लातूर 


अ.क्र. 
जिल्हयांचे नांव 


मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह,औसा, 
जिल्हा लातूर 


आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
वसतिगृह, लातूर, जि. लातूर 


मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय 
वसतिगृह,,निलंगा, जि.लातूर 


आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह,चाकूर जि.लातूर 


मागासवर्गीय व आर्थिकदहृष्या 
मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह, मुखेड, 
जिल्हा नांदेड 


a 
2“ 
pe 
“| 
|= | 
po | 
a 


अ.क्र. 

जिल्हयांचे नांव 

वसतिगृहाचे नांव 
गृहप्रमुख 
गृहपाल 


२२० ।मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह,उस्मानाबाद 
२ 


२१ |शासकीय माव.आर्थिकदृष्टया माव 
मुलींचे वसतिगृह, अहमदपूर, 
जि.उस्मानाबाद 


आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
वसतिगृह, उमरगा, जिल्हा उस्मानाबाद 


अ.क्र. 

जिल्हयांचे नांव 

वसतिगृहाचे नांव 
गृहप्रमुख 
गृहपाल 


हिंगोली जिल्हा हिंगोली 


Le 


३५ |हिंगोली मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह ,हिंगोली 
२३१ ।मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्टया 
मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह , 


२२६ ।शासकीय मागासवर्गीय मुलांचे 
वसतिगृह,,कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद g 
२२७ ।शासकीय मागासवगीय मुलांचे 
वसतिगृह,,नळदूर्ग, जिल्हा उस्मानाबाद g 
२२८ |शासकीय मागासवर्गीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, वाशी, ता.भूम, १ 
जि.उस्मानाबाद 
२२९ ।झासकीय मागासवर्गीय व 
आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, तुळजापूर, x 
जि.उस्मानाबाद 


जिल्हा व तालुका स्तरावरी मुलासाठी Go व मुलीची vo अशी एकूण Yoo नविन वसतिगृह शासन निर्णय दि. २८ जून २००७(पद मंजुरी शा.नि.क्र.बीसीएच- 
२०१९/प्र.क्र. ९४०/मावक-४ शासन निर्णय दिनांक ९३-०४-२०९९)विवरणपत्र-ओ 


E 
E 


, जि. 
मुलांचे शासकोय वसतोगृह चामोशी, गडचिरोली am a 
लातूर मुलांचे रेणापूर, लातूर 
१ 3) 5 श्या 
पकोय वस वणी, लातूर 
पकोय व ART, ATE 
नांदेड 


नायगाव (खेरगाव) 
हदगाव(रुडे) 
हदगाव(रुड) 


na 
a 


1 

अता, 
1 

न्न 


ele 
a 


भोकर, नांदेड 


वाशिम मुलांचे य वसतिगृह, रिसोड (सवड) 
प ळपोर (तुळजापूर) 


‘| 
ry 


ill 


> 
ot 


A, 
ab 
ay 
od 
व न 
शी 


Is 


"| é 


यवतमाळ 


जालना 
बुलढाणा 


(नबाबपूर) 
मुलांचे राळेगांव, यवतमाळ 
: दिग्रस( 
मुलांचे १ बदनापूर, जालना. 


मुलांचे 


मुलांचे 


. ९] हः 
9 @ ( 


शेगांव 
खडाळा(मेहेकर) 
लोहारा, उस्मानाबाद 
परांडा, उस्मानाबाद 
चंद्रपूर 


) जालना 


wy 
Ow 
[oa 
oy 


~ ~ 


[8 
प 
bs 
[8 |e 
tT lE 
ic | ७ 
lo | [0 
B | le 
r 
> षि 
ns 
E| IA |e टि 
Be, टि टि LE 
| le |e ह 
fe P 
re =a E ~ 
Be | Be | IE र 
E |e |e [e [8 
iS O ee 1 
Ee | IB टि | b- 
BIE ८७ BD |e 
® |e |P ec ir 
fe fc 
7? BR? | 


कोल्हापूर 
यवतमाळ 


a> 
शि 
bik शं २९ १ 
He 
= [2 | 97 (६ र 
BS | 9 ME E 
B/E He प? 
lr lr 
7? | fr 


षि रिप 


ग - ; 


wo 
- - 


७९ पलूस जिल्हा १ 


३ 
३ 
३ 
>आटपाडा, स g ३ 
Oc व्लतयह कडेनव मिल्स सन्त रर २९ 
काक 
र 
३ 
३ 
३ 
३ 


le 
९* 
et 
4 i 
q 
aj 
ol 
oo 
ry 
4 
न्न 
“० | “5 र्ग vo 
-|- 


“ - 


wo wo 


wo 
- “ 


g 


८३ 
पुळे ९ 


अहमदनगर मुलांचे कर्जत, जि.अहमदनगर १ | १ 


य व जामखेड आरोळेनगर जामखेड 
4 g 


= i 
त - 


(स्थलांतर गंगाखेड) 


ve | ८० -|- गृहपाल/अधिक्षक 
- कनिष्ठ लिपीक 
- isa 


- “ - 


lala 
७ 
शी 


wo 
wo 
wo 


ee eS 
कळक काडा आळ. 


wo 
wo 
AU 


विभागीय स्तरावरील १००० मुलांमुलींच्या क्षमतेची प्रत्येकी एक अशी ७ (२५० क्षमतेची प्रत्येकी ४ अशी एकूण २८) (पद मंजुरी शा.नि.क्र.बीसीएच- 
२०१९९/प्र.क्र. ९४०/मावक-४ शासन निर्णय दिनांक ९३-०४-२०१९) विवरणपत्र-ओऔ 


अ.क्र 


: ; I 


F 
मुबई ।गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह मुंबई युनिट H.9 

गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह मुंबई युनिट क्र.२ 
गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह पुणे युनिट क्र.१ 


गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह पुणे युनिट क्र.२ 


८ 
गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह नाशिक युनिट क्र.१ 
गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह नाशिक युनिट क्र.२ 
गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह नाशिक युनिट क्र.३ 


औरगाबाद ।गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह औंरगाबाद युनिट क्र.१ 
गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह औरंगाबाद युनिट क्र.२ 
१ गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह औंरगाबाद युनिट क्र.३ 


गृहप्रमुख मुलींचे शासकीय वसतीगृह औरंगाबाद युनिट क्र.४ 


ae) ee) Ee) 


अ.क्र 


प्रमुख 
प्रमुखलिपीक / रोखपाल / 
भाडारपाल 
कनिष्ठ लिपिक 
शिपाई 
एकूण 


E 
F 2 
: 


अमरावती ।गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह अमरावतीयुनिट क्र.१ 
गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह अमरावती युनिट क्र.२ 
गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह अमरावती युनिट क्र.३ 


गृहप्रमुख मुलींचे शासकीय वसतीगृह अमरावती युनिट क्र.४ 


LS ae es 

1.0 “0.0: ee 

1...) ती. 0 0. ७ 

वि पह चिड त क: ती मोल औई 

नागपूर ।गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह नागपूर युनिट क्र.१ ij Pe ee 
; गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह नागपूर युनिट क्र.२ 1... ह: a (ee 0 १ 
गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह नागपूर युनिट क्र.३ ee ee ee ee ee 

i a a ताची ee हि 

जि आग ee 

pa acre Ae ed 

॥ "१... १ 0. | 

1. > ee el १ 


गृहप्रमुख मुलींचे शासकीय वसतीगृह नागपूर युनिट क्र.४ 


लातूर ।गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह नागपूर युनिट क्र.१ 

गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह लातूर युनिट क्र.२ 

गृहप्रमुख मुलांचे शासकीय वसतीगृह लातूर युनिट क्र.३ 

गृहप्रमुख मुलींचे शासकीय वसतीगृह लातूर युनिट क्र.४ 
14 


ATA] AIL A] ADI AI] (_) A} -o 
Al ७ । Mm] -८ | ०८ | awl] wv 0 | “० 


-0 
ae) 
A 


शासन निर्णय क्र.बीसीएच-२०१२/प्र.क्र.85/शिक्षण-2 Tw 22 मे 2012 अन्वये मंजूर अस्थायी पदे विवरणपत्र - क 


१ मुलांचे शासकोय वस 
जिल्हा नागपूर 


२ मुलांचे शासकोय वस 
जिल्हा नागपूर 
३ 'मलाचे ३ 


शासन निर्णय क्र.बीसीएच-२०१२/प्र.क्र.3०३/शिक्षण-2 दिनांक 22 नोव्हेबर 2012 अन्वये अस्थायी पदे विवरणपत्र -क-1 


if | र 
Is : 5 E E: 
ie & 
1 Ba | : : 
गृहप्रमुख मुलांचे शास प परी-चिंचवड 
नवनगर विकास प्राधिकरण निगडी पुणे पेठ क्र ४ g g ण 
(250 विदयाधथि) 
२ 'गृहप्रमुख मुलीचे शासकोय वस परी-चिंचवड 
नवनगर विकास प्राधिकरण निगडी पुणे पेठ क्र ४ g र ष्‌ 
(250 विदयाथि) 
eT कणा ee १. ३.५५. ३७ |. a 


सामाजिक न्याय भवन जिल्हानिहाय व पदनिहाय अस्थायी पदांची माहिती- विवरणपत्र- ख 


: ह 


- 
र 


र| क्ककर २३ Pe ९ र क 


५२७४1६५ ५१२ 


| 


a 
eee 
[Asie ek ee | शह .'| 
Le 
शिक का 
0” | गोले |. '2१. |... ८... १. |... |. १... |... >. | 
ध्य 
वर्धा 
ee ee) 


विभागीय स्तरावर मागासवर्गीय गुणवंत मुलां-मुलींसाठी नवीन शासकीय वसतिगृहासाठी (शासन निर्णय क्र. बीसीएच-२००२/प्र.क्र.३०१/मावक-४, दिनांक १७ जून २००३ अन्वये) नव्याने मंजूर 
करण्यांत आलेल्या अस्थायी पदांची माहिती विवरणपत्र - ग 


| 


कि 2 
विकवा 
eae 


२ 


मुंबई उपनगर | मागासवर्गीय 


सांगली 


सांगली 


मागासवर्गीय 


नासिक 
जळगांव 


क्र ae ae 
Be पे 
पुणे 


z 
z 
: 
z 
z 
z 


द 
9 
८ 
९ 
ने 


aed 
Pate 
ara 
bed 
क्क 


औरंगाबाद | मागासवर्गीय 
औरंगाबाद | मागासवर्गीय 
लातूर 


मागासवर्गीय 


स्थलातर) 


गुणवंत मुलींचे नवीन शासकीय 


य वसतिगृह 


, उल्हासनगर, ठाणे (वरळी येथून 


मागासवर्गीय 
मागासवर्गीय 


UO गुणवत 


गुणवंत मुलांचे नवीन शासकीय 


य वसतिगृह 


, कल्याण ,ठाणे 


गुणवंत मुलांचे नवीन शासकीय 


३  ।मुंबई उपनगर | मागास 
छत्रपती शाहू महाराज) 


य वसतिगृह 


सवर 


साळवे ) 


गुणवंत मुलींचे नवीन शासकीय 


य वसतिगृह 


सवर 


स्थलातर ) 


गुणवंत मुलांचे नवीन शासकीय 


य वसतिगृह 


, कांदिवली मुंबई उपनगर(राजश्री 


(TGS) मुंबईउपनगर (मुक्ता 


, पलूस, जि. सांगली (नवी मुंबई 


मागासवर्गीय 


गुणवंत मुलांचे नवीन शासकीय 


य वसतिगृह 


ह, सांगली 


मागासवर्गीय 


गुणवंत मुलांचे नवीन शासकीय 


य वसतिगृह 


ह,नासिक 


मागासवर्गीय 


गुणवंत मुलींचे नवीन शासकीय वसतिगृह, नासिक 


मागासवर्गीय 
मागासवर्गीय 


गुणवत मुलांचे नवीन शासकीय 


य वसतिगृह 


ह, जळगांव 


गुणवत मुलांचे नवीन शासकीय 


य वसतिगृह 


गुणवंत मुलींचे नवीन शासकीय 


य वसतिगृह 


गुणवत मुलांचे नवीन शासकीय 


य वसतिगृह 


ह,येरवडा, पुणे 
ह, येरवडा, पुणे 
, पिपरी चिंचवड, पुणे 


मागासवर्गीय 


गुणवत मुलांचे नवीन शासकीय 


य वसतिगृह 


ह, कोल्हापूर 


मागासवर्गीय 


गुणवत मुलांचे नवीन शासकीय 


य वसतिगृह 


ह,सोलापूर 


मागासवर्गीय 


गुणवत मुलांचे नवीन शासकीय 


य वसतिगृह 


गुणवत मुलांचे नवीन शासकीय 


य वसतिगृह 


सवर 


गुणवंत मुलींचे नवीन शासकीय 


य वसतिगृह 


, बार्शी, सोलापूर 
ह, औरंगाबाद 
ह, औरंगाबाद 


मागासवर्गीय 


गुणवत मुलांचे नवीन शासकीय 


य वसतिगृह 


, लातूर 


- 
- 


- E 


न - 


- 
१ : - 
- - 
-|- i 


ae) ae) me) me) 


- 


- 


- - 


c Cc c 
x Lx x 


c c c 
x Lx Lx 


Cc 


Cc 
Lx 


वसतिगृहाचे नांव गृहपाल Bs | पहारेकरी | सफाईगार 


नांदेड । मागासवर्गीय गुणवंत मुलांचे नवीन शासकीय वसतिगृह, नांदेड 


अमरावती | मागासवर्गीय गुणवंत मुलांचे नवीन शासकीय वसतिगृह, अमरावती 
अमरावती | मागासवर्गीय गुणवंत मुलींचे नवीन शासकीय वसतिगृह, अमरावती 


२३ अकोला | मागासवगीय गुणवंत मुलांचे नवीन शासकीय वसतिगृह, अकोला 
मागासवर्गीय गुणवंत मुलांचे नवीन शासकीय वसतिगृह,वाशिम 
मागासवर्गीय गुणवंत मुलांचे नवीन शासकीय वसतिगृह, नागपूर 


c 
Lx 


c 
Lx 


c 
Lx 


c 
wo 


me) me} -O ae) pe} me) -O 


ae) ae) ae) me) me) me) me) 


c 
wo 


c 
ws 


मागासवर्गीय गुणवंत मुलांचे नवीन शासकीय वसतिगृह, राजूरा, चंद्रपूर 
गडचिरोली | मागासवर्गीय गुणवंत मुलांचे नवीन शासकोय वसतिगृह, गडचिरोली 


Lt x 


c 
Lx 


“a “a 


A 
“ 


मागासवर्गीय गुणवंत मुलींचे नवीन शासकीय वसतिगृह, धरमपेठ, नागपूर 
२७ 
ae 


A 


निवासी शाळेची जिल्हानिहाय व पदनिहाय अस्थायी पदांची माहिती (पद मंजुरी शा.नि.क्र.बीसीएच-२०१९/प्र.क्र. ९४०/मावक- 
शासन निर्णयदिनांक ९३-०४-२०१९९) विवरणपत्र- घ 


गडचिरोली ।झासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा गडचिरोली 

(नवेगाव) 

शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा 

(सिरोंचा) 

शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा गडचिरोली 
अहेरी 


'लातर 
शासकिय अनु.जाती. निवासी शाळा, लातूर 
(एम.आय.डी.सी.लातूर टप्पा क्रमांक ३ 
शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा,बावची 
ता.रेणापूर,जिल्हा लातूर 
शासकीय निवासी शाळा, तोंडार, ता. उदगिर 
जिल्हा लातूर 
शासकीय निवासी शाळा ,मरशिवनी 
ता.अहमदपूर ,जि.लातूर 
शासकीय निवासी शाळा जाऊ, ता.निलंगा 
जिल्हा लातूर 


wo 


TS वसतिगृहाचे नांव 


र is ध्य ट्र व्यि दच हं EB < een tl [हिपाळ /यधिशाक 


२ 


| 
a 
ग 
a 


« 


ee | ४३१ 10. | 


| 


शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा, उमरी,जि 

शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा हद्‌गाव(रुई) 

जि.नांदेड ही 

शासकीय निवासी शाळा, माहूर,जिल्हा नांदेड १ | १ | १ | १ | १ 
aa र 


नांदेड 


शासकीय निवासी शाळा, भोकर नांदेड १ alll १ | ९ 

शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा 

रिसोड (सवड),वाशिम : ढे 

शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा मंगरुळपीर ह 

(तुळजापूर),वाशिम > : क हि 

शासकीय निवासी शाळा ,सुरकुंडी,वाशिम १ | ९ शू ष्‌ 
यवतमाळ  ।अनु.जाती मुलांची शासकीय निवासी शाळा नेर 
र श्‌ 8 8 शै 1. ष्‌ 
(नबाबपूर), यवतमाळ 


% & 
% षु 
% षु 
% षु 
% षु 

षु 


शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा,मरसुळ, ता. 
उमरखेड, जिल्हा यवतमाळ 


A) 
९२ 


nw 
7 


“nw nw nw nw “nw nw “nw 


A) 


A) 


nw 
7 


A) 


A) 


शासकिय निवासी शाळा , महागांव,यवतमाळ 


शासकीय निवासी शाळा ,पुसद (आसरपेंड), 


a 
me) 


शासकीय निवासी शाळा दिग्रस(ईसापूर), 


vw 
me) mc) 


A) 


शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा जालना 
भोकरदन (जोमाळा) 


A) 


a 


A) 


A) 


Au) 


A) 


Au) 


३९ शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा गोलेगाव, 
ता.भुम ,जि.उस्मानाबाद 


A) 


Ao) 


A) 


अनु.जाती. मुलींची शासकीय निवासी शाळा 
तुळजापूर, ता.चांदूररेल्वे, जि.अमरावती 


३ 


A) 


A) 


अमरावती 


अनु.जाती. मुलांची शासकीय निवासी शाळा 
र बेनोडा, ता.वरुड,जिल्हा अमरावती १ 


अनु.जाती. निवासी मुलींची शासकीयिनिवासी 
३ शाळा, हिंगणगाव, ता.धामणगाव रेल्वे,जि. १ 


“0 


7 


अनु.जाती. मुलींची शासकीय निवासी शाळा 
३५ खानमपूर, ता. अंजनगावसूर्जी, जि.अमरावती 


अनु.जाती. मुलांची शासकीय निवासी शाळा, 
कासमपूर,ता.दर्यापूर, जि. अमरावती 


nw 
7 


nw 
7 


nw 
7 


शासकिय अनु.जाती. निवासी शाळा शिरोळ 
(जैयसिंगपूर) 

शासकिय अनु.जाती. निवासी शाळा पन्हाळा 
(मसुदमाले) , कोल्हापूर 


nw 
7 


nw 
7 


अनु.जाती. मुलांची शासकीय निवासी शाळा, 
शेलुवेताळ, ता. मूर्तिजापूर ,जिल्हा अकोला. 


nw 
7 


अनु.जाती मुलांची शासकीय निवासी शाळा, 
पाटसुळ, ता.अकोट, जिल्हा अकोला 


nw 
7 


धं 
- 


> fe 
2 6 
4c te 
6 | वन 
ur NX 
dex dex 


w 
7 


परभणी 
i: शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा परभणी (सेलू) 


शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा परभणी : 
(जितूर) 
शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा परभणी (पूर्णा) 


शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा परभणी 
(मानवत) 


भंडारा शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा ,राजेदहेगांव , १ 
ता.जि.भंडारा 


नागपू ।झासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा वारेगाव, 
कामठी, नागपूर 


Is 
क्त 
R.A 
BSB 
ष्ठ 
4g 
ष्र 
ष्३ 
ay 
wu 
4G 
9 


ष्‌ 


Au) 


A) 


A) 


A) 


A) 


A) 


Au) 


A) 


“nw “nw nw “wo wo “nw “wo “wo “nw w 
me) 7 


शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा पुणे 
राजगुरुनगर (चांडोळी) 

शासकीय अनु.जाती. निवासी झाळा पुणे 
पुरंदर (दिवे) 


Au) 


A) 


A) 


A) 


A) 


शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा सातारा 
खंडाळा (नायगांव) 
सोलापूर 


क 


A) 


A) 


Au) 


A) 


Is 


Es ENS Es END En Nd nce 
PEEEEEEL EEE = 
BeSeeeeeeee..- 
PEEP EEEEEE 
PEE EEEEEEE 
110011 


नंदूरबार ।छासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा नंदूरबार (होळ 
त.हवेली) 


- 


wo wo wo wo wo wo wo wo 


शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा 


नंदूरबार (दाहादा) 


शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा 


g g 


Au) 


RATS (PIER) 


शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा सिंधुदूर्ग 
(ओरस) 


A) 


g 


A) 


A) 


A) 


A) 


wa) 


शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा 
कवठेमहांकाळ , सांगली 


शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा, विटा 
ता.खानापूर सांगली 


A) 


eae ee ee ee ee 
ALT TEE [ freee 
८) cl el cd a 
AEE EET Emer 


Is 
5 
र्लागिरी |झासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा रत्नागिरी : 
७ 
3 (मंडणगड) 


सांगली शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा ,कवठेएकंद 
तासगाव ,सांगली 
शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा,वांगी 
कडेगांव, सांगली 
शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा सांगली 
बांबवडे, ता. पलुस, जिल्हा सांगली 
शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा,जत सांगली 


7 


न 


रष क  ।|शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा नाशिक 
इगतपूरी (अडसरे खु) 
; शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा नाशिक 
: निफाड(रसलपूर) 
शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा नाशिक येवता 
a (बाभूळगाव) 
धुळे 
८३ भि शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा धुळे (भांडणे) Q 


- 


wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo 


me) me) 


A) 


A) 


शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा धुळे 


अहमदनगर TAG अनु.जाती. निवासी शाळा कर्जत 
(गायकरवाडी) 


A) 


शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा श्रीगोंदा 
(मांडगव्हाण) 


शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा जामखेड 
शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा औरंगाबाद 
शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा औरंगाबाद 
3 
र शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा वर्धा 


“0 


८ 
८ 
८ 
८ 
८ 


A) 


v 
& 
& 
\9 
८ 
८९ 


“0 


A) 


ada eee ee ee ee 
Ealea Ea Aas Clea Balas 
we wo wo wo wo nw wo we wo wo 


a 
w 


aA 


२ 


a 


a 
« 


शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा जळगाव 
अमळनेर 

शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा 
जळगांव(चाळीसगांव) 

शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा डव्वा, 
सडकअजूर्नी ,जि.गोंदिया 

शासकीय अनु.जाती. निवासी झाळा सरांडी, 
ता.तिरोडा गोंदिया 

शासकीय अनु.जाती. निवासी शाळा 

नंगापूरा ,मूर्री,ता.जि.गोंदिया 


a a 
७ 


a 


a 


aa 


a 


समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांचा तपशील दर्शविणारे विवरणपत्र-च 


(भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक महाड, जिल्हा रायगड यांच्या देखभाल व्यवस्थापन व सुरक्षा विषयक 
कामकाजासाठी पदांची निर्मिती ( शासन निर्णय क्र. विघयो-२००४/ प्र.क्र.९९/ विघयो-१, दिनांक २७.१२.२००५ अन्वये ) 


कार्यालयाचे नांव पाई. सुरक्षारक्षक | सफाईगार (कंत्राटी 


भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जंयती वर्षा निमित्त मुंबई नागपूर व पुणे महानगरात नोकरी करणा-या मागासवर्गीय महिलांसाठी 
शासकीय वसतिगृह सुरु करणे (शासन निर्णय क्र.सान्यावि-२०१५/ प्र.क्र.९८/ बांधकामे , दिनांक ७ जानेवारी २०१६ व सकआ-२०१८/प्र.क्र.३१०/आस्था-२ 
दि.४ जून २०२१ विवरणपत्र-छ 


शड 1 क डा 
अ 
Te 


व्यसनमुक्ती प्रचार कार्य योजनेअंतर्गत मंजूर पदे दर्शविणारे कार्यालयनिहाय /पदनिहाय विवरणपत्र- ज 


eps | ६, a RPE a] 
en ee aera 
BARA ee 3 9:36: 0. आ 


जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीतील ३७४ अस्थायी पदांना मान्यता विवरणपत्र -झ 


समितीचे नांव अध्यक्ष | उपायुक्त | पोलीस | संशोधन उच्चश्रेणी शिपाई | पोलीस | पोलीस 
तथा सदस्य | उपअधिक्ष |।अधिकारी तथा | लघुलेखक | लिपीक | लिपीक शिपाई । निरीक्षक | अधिकारी 
(इंग्रजी ) 


उपायुक्‍त तथा सदस्य र 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
मुंबई हहर 
उपायुक्‍त तथा सदस्य 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती , 
मुंबई उपनगर 
उपायुक्‍त तथा सदस्य 
| प्त 
उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात 
ha ales) 


५ ।उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हाजात 
क व = | ७२१७७७ 
६ ।उपायुक्त तथा सदस्य जात प्रमाणपत्र 
व्यि 00: 00000 ती 
उपायुक्‍त तथा सदस्य जात प्रमाणपत्र 
प्रि "१५० ae Lee ee ee 
८ उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हाजात 
ee ee १ १ | ee १ |१| 
Q ।उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात 
ce ee १ | *' | १|१|१|१|१|* |४| 
उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हाजात 
ee ee १ १ |१|१|१|१|१|* || 
उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात 
ee ee | '|१|१|१|१|१| १ |१| 


अ.क्र. समितीचे नांव अध्यक्ष | उपायुक्त | पोलीस । संशोधन उच्चश्रेणी | वरिष्ठ | कनिष्ठ | शिपाई | पोळीस | पोलीस विधी एकूण 
तथा सदस्य | उपअधिक्ष |।अधिकारी तथा | लघुलेखक | लिपीक | लिपीक शिपाई । निरीक्षक | अधिकारी 
क सदस्य सचिव | (इंग्रजी) (कंत्राटी ) 


उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 


oO 
A 


3 ।उपायुक्‍्त तथा सदस्य 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती ,नासिक 


उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हाजात 
नस्क्ककक ७ |*|१|१| १ | १ | १|१|१[ १ १ १ क 
उपायुक्त तथा सदस्य जिल्हा जात 
meenonereew |*|१|१| १ | १ tet ste} se १ ७ 


उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात 


प्रमाणपत्र पडताळणी समिती , नंदूरबार 


उपायुक्त तथा सदस्य जात प्रमाणपत्र 

ee ED ee) eT | a Ssh 
उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात 

प्रमाणपत्र पडताळणी समिती समिती, 


औरंगाबाद 


उपायुक्‍त तथा सदस्य 

क्क्ककक || + {st + | sts |'|'|१|१| ४ fe 
उपायुक्‍त तथा सदस्य 
क्क २श || | |१|_१|'|'|'|१|१| ४ fo 
उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात 
स्क्लक || || + | sts] sts feted ४ fe 
उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात 
स्की बक | ||| |'|'|१|१| १ fw 
उपायुक्‍त तथा सदस्य चि 
macnn |"|'|'|'|*'|'|'|'|'|'|* fe 


A A) A A -o Be) oO 
an A -9 0 ios on Le 


अ.क्र. समितीचे नांव अध्यक्ष | उपायुक्त | पोलीस | संशोधन | उच्चश्रेणी | वरिष्ठ | कनिष्ठ | शिपाई | पोलीस | पोलीस । विधी एकूण 


२४ 


उपायुक्त तथा सदस्य 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 


प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 


(७ उपायुक्‍त तथा सदस्य 


A) 


प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 


९ ।|उपायुक्‍त तथा सदस्य 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 
उपायुक्‍त तथा सदस्य र 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 
उपायुक्‍त तथा सदस्य र 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 
उपायुक्‍त तथा सदस्य ₹ 

प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 
उपायुक्‍त तथा सदस्य र 

प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 
उपायुक्‍त तथा सदस्य र 

प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 


पायक्‍्त 2] य्‌] 


प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 


aw aww aww aw aw aww ww A) A) 
mo ऱ्टी oe awn A -o ° mm 


तथा सदस्य | उपअधिक्ष |।अधिकारी तथा | लघुलेखक | लिपीक | लिपीक शिपाई । निरीक्षक | अधिकारी 
क सदस्य सचिव | (इंग्रजी) (कंत्राटी ) 


उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, उस्मानाबाद 


जात 
ती ,हिंगोली 


उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात 


ती,अमरावती 


जात 
ती ,अकोलळा 


उपायुक्त तथा सदस्य जात प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती ,यवतमाळ 


wwe |. ||| १ | १ [१ | १|१|१ १ | bo 
कीक || * || १ | १ [१ | १|१|१ १ | ४ ४ 


pe ७ Se Se ee 
0. ततक. 12". ee 


उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, गडचिरोली 


a 


भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जंयतीनिमित्त मागासवर्गीय मुलीसाठी तालुकास्तरावरील 100 क्षमतेची वसतिगृहे 
विवरणपत्र -ट 


मुलींचे शासकीय वसतिगृह विरार,ठाणे 

मुलींचे शासकौय वसतिगृह,रत्नागिरी 

मुलींचे शासकीय वसतिगृह,खडकवासला ,पुणे 
मुलींचे शासकीय वसतिगृह,वडगांव (मावळ) 

मुलींचे शासकीय वसतिगृह, सातारा 

मुलींचे शासकौय वसतिगृह,शिरवळ 

मुलींचे शासकीय वसतिगृह,मायणी 

मुलींचे शासकौय वसतिगृह, सांगळी 

मुलींचे शासकीय वसतिगृह,माळशिरस 

मुलींचे शासकौय वसतिगृह,कोल्हापूर 

मुलींचे शासकीय वसतिगृह,इचलकरंजी 

मुलींचे शासकोय वसतिगृह, त्र्यंबकेश्वर 

मुलींचे शासकीय वसतिगृह, संगमनेर 

मुलींचे शासकौय वसतिगृह, लोणी 

मुलींचे शासकीय वसतिगृह, वाळुज 

मुलींचे शासकौय वसतिगृह, गंगापूर 

मुलींचे शासकीय वसतिगृह, मंठा 

मुलींचे शासकौय वसतिगृह, लातूर 

मुलींचे शासकीय वसतिगृह,जळकोट 

मुलींचे शासकीय वसतिगृह,अहमदपूर 


निळ आहा 
तिळ आहत 
पिळ कक 
धड आह 
=a 
Le 
ae 
तिळ वहा 
aa 
तड आती 
बिळात 
aa 
=e 
(2.00 
पि हा! 
>... 
विक आह 
मिड तयव 
es eee 
Eo) 


ष्ट 
मुलींचे शासकीय वसतिगृह,हिंगोली 
वः 


२१ 
२२ 
२२ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 


i 
Es ३ 


ध 


३ 


| 


२९ 
30 
३१ 
३२ 
३३ 
38 
३५ 
३६ 
३७ 

८ 
३९ 
Yo 
४१ 
४२ 
83 


og 
av 


भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जंयतीनिमित्त मागासवर्गीय मत्रीसाठी विभागीय स्तरावरील 250 क्षमतेची 
वसतिगहे विवरणपत्र -ट-1 


a मुलींचे शासकीय वसतिगृह नवी मुंबइ जि.ठाणे 


र 
Sa मतचे झासकोयकसतिवह कन्टेफ्ट किकण [१२ 
४ निक किमन चुकांचे शासकीय वसतिगृह नशिकेजि नाशिक Ts | | 
ह का हळ जळा 
न 
a a 
1 | a ee ee 0. 


डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान नागपूर 
विवरणपत्र -ठ 


शासन निर्णय क्र.सकआ-२०१८/प्र.क्र.३१०/आस्था-२ दिनांक ४ जून २०२१ 


Fe 


डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समता 
प्रतिष्ठान नागपूर 


प्रकल्प सचालक 


स्थलांतरीत ऊसतोड कामगारांच्या मलां-मलीसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगह योजना (शासन निर्णय क्र. 
बीसीएच-2020/प्र.क्र.286/ शिक्षण-2, दिनाक 15 जन 2021 अन्वये) नव्याने मंजर करण्यांत आलेल्या अस्थायी पदांची 
माहिती विवरणपत्र- 


™ 
eo] वसतिगृहाचे 
ata 

i | 
कनिष्ठ 
लिपिक 

. एकूण 


> ioe जाळा व्य हक 
क याह क जड 
न्य: त्यात 
वकर जाहा 
ener ae वह ळ्या 
कळ जक 
माद डा 
कायाला 
a 
a अळा कढ का 
फळ याळ कढ महा 
बर वा आ घड 
a वाल! भट वढ 
कळक td 
काड. ता 9. कळा 
कवळ a कवक 
क्क बसा 
a व मळी 


ae) 


-O -O ae) -O क. 


AD A 


8 
० 
१ 
२ 
8 
9 
८ 


१ 
२ 
२ 
२ 
२ 
२ 
२ 
२ 
२ 


AD} WwW] AV] “७ an AW] wl] wl] wii] w 
wae] ९२ ळ mn Cs ०८ | w A) -0 0 vo 


E 


अहमदनगर 


जालना 


वसतिगृहाचे 
नांव 


मुलींचे शासकीय वसतिगृह, माजलगांव 
मुलांचे शासकीय वसतिगृह , माजलगांव 
मुलींचे शासकीय वसतिगृह, अंबाजोगाई 
मुलांचे शासकीय वसतिगृह , अंबाजोगाई 
मुलींचे शासकीय वसतिगृह, पाथर्डी 
मुलांचे शासकीय वसतिगृह , पाथर्डी 


वम 
| 3b 
al 
ea 
4 
Sp 
rc 
Al 
4 
- 


nell 
=> 
nell 


on | od 
32) अ 
ay) a) 
OS 
a| 4 
Sp] Sp 
d| a 


ot 
| &. 
al 
a 
za 


on | oH | od 
3p] 3] Sb 
al) sb} a} 
2h) य्य 
a| a] 4 
| S| क 
ह विडी विट 


ब 
2| अ. 
नत 
a 
a 
Sp 
q 
Al 
4 


on | od 
3.) 3b 
ap) op 
4) 4 
a | 4 
Sp 
rc 


oti 
3? 
जट 
“य 
za 
Sp 
re 
Al 
4 


Sp 
त्य 
al 
4 


oH] on [ou] om 
3.) Sp} अ.| 3? 
ap) ob | sp] a) 
"२. fae 
4a| a| a] 4 
S| S| S| &% 
d| a]/ a} 4 


वसतिगृह, शेवगांव 


A 
4 


A 
4 


ap 
a4 
el 


pel 
4 
रीज 
OY 


9. 
“al 


A 
4 
ap 
रीज 
OY 


शि 


व्र 


ज्र 


a4 
ell 


> 


> 


9 


= 
जम 


-्न 
A\4 


2! 
ठी] 


Al 
a 
a 
= 
Oy 
a 
4 


a4 
a 
4 
a 
a 


4 
oF 


A 


4 


“a 


Gy 
Gl 


वसतिगृह , बदनापूर 


A 
4 


Sp 
G 
al 
an 


A 
4 


A 
4 

ap) ap 
—H रीज 
छि | oy 


> 


oT 


= 
3 
a 


a4 
al 


> 


4H. 


pel nell 
a| 4 
ap 

a4 |] a4 
UM} प 
Qy 


ap 
a4 
ell 


ap 
a4 
fel 


ap 
a4 
ell 


> 


> 


शि 


> 


न : 
Ql 


xe) : 
4 | al! al 
a} a] 7 


nell 


= 
3 
S 


‘al 
| => 


गहपाल 
af | 
ae 


ieee 
=a 
oe 
वि जळा 
= 
Le] 
= 
=a 
ie 
od 
Lee 
eed 
oa 
ia 
ee 
ae 
Pe] 


1 fpatiaeiaaeae जेर [१1१1113 


ऑरंगाबाद ।मुलींचे शासकीय वसतिगृह, पैठण 


मुलांचे शासकीय वसतिगृह , tom ee आहा क अ वळ 


मुलींचे शासकीय वसतिगृह, सोयगाव 


A 


- 


A) 


मुलांचे शासकीय वसतिगृह , सोयगाव 
मुलींचे शासकीय वसतिगृह, सिल्लोड 


११२ 
ब का ळा प या 
११२ 
१३ 
क २ 
Ca 


A] A] A] AD] VY 


९९ 
AD 


